ज्ञापन :- 


गट-ब (अराजपत्रित) मधील सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात 
आलेल्या सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर नियतवाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
क्रमांक : एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : १७मे, २०१९ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२/२०१८/१३-अ, दिनांक ४.४.२०१९ च्या पत्रान्वये 


शिफारस केलेल्या व निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील 


उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन विभाग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर याइच्छिक Random पध्दतीने नियतवाटप करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व शर्तीच्या 


अधिन राहून करण्यात यावी :- 


(१) 


सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक १७.०६.२०१९ पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात व्यक्‍्तिठा: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्‍तीचा स्वीकार करणे 
आवऱ्यक आहे. सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्ती स्विकारली नाही 
तर त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. 
लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्यांची तपासणी / पडताळणी आयोगाने 
केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ साठी देण्यात आलेल्या 
जाहिरात क्रमांक : १४/२०१८, दिनांक २८.०२.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
वयोमर्यादेची दिनांक १.६.२०१८ रोजीच्या अर्हतेनुसार तसेच शैक्षणिक आणि अन्य 
अटींची दिनांक २७.०७.२०१८ रोजीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे 
उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना सदर 
प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्याव्‌यक आहे :- 

(अ) वयोमर्यादा (दिनांक १.६.२०१८ रोजी) 

(ब) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


(५) 


(क) शौक्षणिक अर्हता: सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य 
केलेली समतुल्य अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास 
किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक २७.०७.२०१८ किंवा तत्पूर्वी धारण करणे 
अत्यावश्‍यक आहे. 

(ड) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या बाबत 
महिला आरक्षणासंदर्भात विहित केलेले दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र 

(इ) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दळ विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने fess मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ 
या वित्तीय वर्षातील किंवा तद्नंतरचे प्रमाणपत्र. 

(फ) खेळाडू/शारीरिक अपंग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले 
मूळ प्रमाणपत्र. 

उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंग, जाती 
विषयक प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या 
विभागाने केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे 
आवश्यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ 
प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. 
आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आव्यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे 
उमेदवार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु शकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे 
आयोगाला कळविण्यात येईल. 

महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून 
महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ८२/२००१/मसेआ- 
२०००/प्र.क्र.४१५/का.२, दिनांक २५.५.२००१ नुसार शासनाने प्रस्तावित केलेले उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमिळेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तद्नंतरचे प्रमाणपत्र संचालक, महिला व बाल कल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडून तपासून घेण्यात येईल व त्यामधील सूचनांनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच, त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : 
संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक १७.३.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 
१७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक २७.३.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो- 
२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १०.१०.२०१७, व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १५.११.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११.०३.२०१९ रोजीच्या शुघ्दीपत्रकातील 
तरतूदीनुसार आणि तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) पदांसाठी निश्चित केलेली 
क्रीडा विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या दिनांक 
२०-०३-२०१८ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक राहील. तसेच त्यासंदर्भातील 
संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल 
नियुक्‍तीपुर्वी शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. सदर क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणी अहवाल शासन स्तरावरुन तपासूनच संबंधित उमेदवाराच्या सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावरील नियुक्‍्तीबाबतची कार्यवाही सर्व संबंधित विभागीय क्रीडा 
उपसंचालकाच्या दिनांक २८.०३.२०१८ रोजीचा किंवा तत्पूर्वीचा क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या अधीन करण्यात आळेली आहे. त्यानुसार 
गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरीता Wel असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय 
उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या पडताळणी अहवालाच्या 
तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(६) अपंगांसाठी राखीव पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य 
प्रशासन विभाग,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल :- 

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ 
२००३/१६-अ, दिनांक ६.५.२००४ 

(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 

(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 

(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/ प्र.क्र.२९७/ 
आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ 

(७ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली 
असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ 
मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(अ।। मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.3३२/१२/१६- 
ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे 
अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील 
तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी 
समितीकडून प्राप्त करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी 
हजर होताना ते सादर करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी 
आव्यक असलेली सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध 
करुन देणे आवश्यक आहे. 

(ब नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे 
जात पडताळणी समितीकडे त्याच्याकडे sade कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन 
पाठपुरावा करावा. जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घेण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या 
सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते 
संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही 
देखील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 

सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९.३.२००३ मधीळ तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. 
किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा ७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत 
॥॥$-0॥ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान 
(सा.प्र.वि. विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक 
०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र HAMA २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक 
०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, 
नियुक्‍ती स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास 
नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त FIA निर्णयातील 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. या 
विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवाराच्या सेवा 
समाप्त करण्यात येतील ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद 
करण्यात यावी. 

(१०) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच अन्य अद्यावत 
शासन निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची शिफारशी 
करण्यात येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी 
शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार 
आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या दाखल्याआधारे तसेच अन्य 
तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी करुनच त्यांना सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(११ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारसप्राप्त ठरलेल्या १२६ उमेदवारांनी मुख्य 
परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रती महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाने 
उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. ते प्रत्येक उमेदवारांच्या नियतवाटप केलेल्या विभागात 
उमेदवारांच्या प्रोफाईल सोबत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहेत. उमेदवारांच्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत/अर्जातील फोटो यावरुन प्रत्यक्षात 
रुजू झालेला उमेदवार तोच आहे का, तसेच मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्रावरुन अर्जातील उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी, ओळखपत्रातील फोटो व 
स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे का, सादर केलेले ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची 
नियुक्‍तीपूर्वी सखोल तपासणी करावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची वैधता संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌नंतरच 
संबंधित उमेदवाराची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात यावी. 

(१२) साक्षांकन नमुना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या www.mpse.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी तो तेथून 
डाऊनलोड करावा. सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप 
करण्यात आलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर होताना सादर करावा. हजर झालेल्या 
उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची 
पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/ 
प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन पोळीस 
विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील 
सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास 
अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी 
करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती पुढील आदेश होईपर्यंत 
करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल.” असा स्पष्ट 
उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


(१४) 


(१५) 


(१७) 


(१८) 


पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ 
१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात 
याव्यात. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील 
उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात (क्रीमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते 
३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, 
सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सीबीसी- 
१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक 
२४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्र. २०५३/२०१४ प्रकरणी 
होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या तसेच न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ मधून 
उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१४/३४२/ 
प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, दिनांक २७.५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक १३.५.२०१५ नुसार नुसार सर्व संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. 
त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 
करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे 
देखील सक्तीचे आहे. 

सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची मंत्रालयीन विभागासाठी १२५ पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयात १ पद भरावयाचे असल्याचे परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट 
करण्यात आले होते. त्यामुळे अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली 
जाणार नाही व या संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य 
विभाग/कार्यालयात पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार 
नाही. 

मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च 
करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 

अस्थायी नियुक्ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च 
उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास 
तात्काळ सादर करावा. 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


(२० विभाग/कार्यालयाने नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या 
विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 

(२१ उक्त नमूद अटींची पूर्तता न झाल्यास उमेदवारांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र २०१९०५१७१७०७५९०२०७ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by 6. Bhi 


e e urav 
h DN: c=IN, o=Governmen: it Of Maharashti General Adi trati 
AJAN AN DIIM PAO cersrmerpesetodento032 stars 
1b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a 
72725a47b4f0, 
INumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fef5dc2ad659e360f73b 
U fa V 682d6b6fccb8aecf, janan Bhimrao Gurav 
Date: 2019.05.17 17:15:57 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर — 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कार्यालयांसाठी सहपत्रे : १ उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 
२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत, 
३) सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ साठी महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 
४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक १७.०६.२०१९ पर्यंत विभागात हजर न 
झाल्यास उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या संगणकीय प्रतीसह) कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १८.०६.२०१९ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा. 


Wd: 


अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्राळयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे) 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-३) (संग्रहार्थ) 


Ee) 


AN 


x — XY — 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


दिनांक : १७ मे, २०१९ सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ मधून मंत्रालयीन विभागात व महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगात करावयाचे प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांचे नियतवाटप 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, 


अ.क्र म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
| २ ३ i,’ ढे षु गी 
q q KARALE ROHAN ARJUN OBC Open-General-49 नियोजन विभाग 
2 Q PAWAR SANDESH Open Open-General-2 सामान्य प्रशासन विभाग 
RAOSAHEB 
3 3 Duke Pramod Laxman Open Open-General-3 नियोजन विभाग 
6 ° KASEKAR LAXMAN Open Open-General-8 शालेय शिक्षण व क्रीडा 
MAHADEV विभाग 
4 4 SHINDE VIKAS KALYAN NT(C) | Open-General-4 वित्त विभाग 
६ ६ GAIKWAD VIJAY SUDAM Open Open-General-§& जलसंपदा विभाग 
9 9 MISAL PRIYANKA BHASKAR NT(D) Open-Female-49 जलसंपदा विभाग 
क c SAWANT RAHUL Open Open-General-9 कृषि, पशुसंवर्धन, 
KAMALAKAR दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
8 8 MOHITE HARSHVARDHAN Open Open-General-¢ महयूल व वन विभाग 
SHIVAJIRAO 
qo qo PATIL VISHAL NEMGONDA Open Open-General-8 कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
११ ११ GAIKWAD SAMADHAN Open | Open-General-90 वित्त विभाग 
BHASKAR 
१२ १२ Dhumal Yemaji Govind Open Open-General-99 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
१३ १३ GADAVE ABHISHEK Open Open-General-92 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
RAJENDRA 
१४ १४ BAMNE SHUBHAM Open Open-General-93 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
GANGADHARRAO विभाग 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
पै. २ ३ oe ol 4 & 
१५ १५ jadhav sandeep chandrakant Open Open-General-49% जलसंपदा विभाग 
१६ १६ KHALANE PAVAN OBC Open-General-94 कौडाल्य विकास व 
DIGAMBER उद्योजकता विभाग 
१७ १७ BHUJBAL PRATIK OBC Open-General-9§& We विभाग 
AMBADAS 
१८ १८ TAMHANE AVINASH SUNIL OBC | Open-General-%9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग 
१९ १९ SHINDE HANUMANT Open Open-General-49¢ जलसंपदा विभाग 
BHAGWAN 
20 २० DAREKAR AKASH DIPAK OBC | Open-General-98 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२१ २१ DOUND RAMDAS VISHNU NT(D) Open-General-20 अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
२२ २२ Kharat Ajinkya Appa NT(C) Open-General-29 अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
23 23 SHETE SACHIN KACHRU Open Open-General-22 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
२४ २४ GHONGADE RAVINDRA Open _। Open-General-23 सार्वजनिक बांधकाम 
RAJKUMAR विभाग 
२५ २५ KENJALE OMKAR VIJAY Open | Open-General-28 वित्त विभाग 
२६ २६ NAVALE KETAN SURESH Open Open-General-24 महसूल d da विभाग 
२७ २७ BEDGE MAHESH NARSING Open Open-General-2§& उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
२८ २८ shingade sudarshan bhimrao NT(C) | Open-General-2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२९ २९ KUNJIR PRAVIN Open | Open-General-2¢ गृहनिर्माण विभाग 
JAGANNATH 
30 30 CHAVAN DHEERAJ Open | Open-General-2 कृषि, पश्नुसंवर्धन, 
NAMDEO दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
349 ३१ PATIL VINAYAK UTTAM Open Open-General-30 महिला व बाळ विकास 
विभाग 
32 32 More Amit Devidasrao Open Open-General-34 नगर विकास विभाग 
33 33 JANKAR JANABAI Open Open-Female-2 सामान्य प्रशासन विभाग 
RAMCHANDRA 
२३४ २३४ DHONE YASHWANT RAMA NT(C) Open-General-32 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


विभाग 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
| a | Q 3 Pee | षु & 
34 34 PATIL ANUP SHASHIKANT Open Open-General-33 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग 
३६ ३६ JOSHI SHUBHAM Open | Open-General-38 विधि व न्याय विभाग 
RAJENDRA 
३७ ३७ MALI RAMAKANT OBC | Open-General-34 जलसंपदा विभाग 
SHRIMANT 
3¢ 3¢ GHUGE SHUBHAM NT(D) Open-General-3§& पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
ASHOKRAO विभाग 
38 38 SHIRSATH VISHWAS Open Open-General-39 कृषि, पशुसंवर्धन, 
PUNDLIKRAO दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
5० 5० HATTE SUJIT SUBHASH Open Open-General-3¢ ग्राम विकास विभाग 
४१ ४१ PATIL AMRUT ASHOK Open Open-General-38 महसूल व वन विभाग 
४२ ४२ PATIL SHIRISH SARJERAO Open | Open-General-vo उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
४३ ४३ DESAI KUSHAL MANOHAR OBC Open-General-’ 9 आदिवासी विकास विभाग 
88 88 NARSALE GANESH Open Open-General-82 We विभाग 
GORAKH 
४५ ४५ KOLEKAR SUJITSINH NT(C) | Open-General-¥3 सामान्य प्रशासन विभाग 
SADHU 
४६ ४६ PATIL DIGVIJAY DILIP Open | Open-General-¥¥ जलसंपदा विभाग 
४७ ४७ GHULE INDRAWIT NT(C) | NT (C)-General-4 कृषि, पश्नुसंवर्धन, 
NANASAHEB दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
Ve oc BHANDARE NIKHIL OBC OBC-General-4 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
NAGNATH विभाग 
४९ ४९ KAILASH DAMODHAR OBC OBC-General-2 अल्पसंख्याक विकास 
KHEDEKAR विभाग 
Yo Yo CHAUDHARI PRAMOD OBC OBC-General-3 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


BHAGWAT 


विभाग 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
eal २ 3 ee षु ६ 
Gq ५१ Patil Dipak Shivaji OBC OBC-General-8 पाणीपुरवठा वस्वच्छता 
विभाग 
GQ YQ JADHAV ROHIT RAJENDRA OBC OBC-General-4 We विभाग 
43 43 Kumbhar Sudarshan Suresh OBC OBC-General-& सामान्य प्रशासन विभाग 
QS GS Pandit Sopan Bhausaheb NT(C) NT- C-General-2 We विभाग 
GY GY KHEMNAR NIKHIL JIUARAM NT(C) NT- C-General-3 वित्त विभाग 
५६ ५६ DHOLE ONKAR SHANKAR OBC | OBC-General-l9 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
1४] 1४] MALI SUNIL RAJULAL OBC OBC-General-¢ ग्राम विकास विभाग 
ट्ट GC DEORE VISHAL PADMAKAR OBC OBC-General-8& सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
YR cK AHER ROHIT RAVINDRA OBC OBC-General-490 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६० ६० LONDHE ANUJA SHAM OBC Open-Female-3 महसूल d da विभाग 
६१ ६१ KAKADE NILESH MARUTI NT(C) NT-C-General-8 गृहनिर्माण विभाग 
६२ ६२ PATIL SANTOSH OBC | OBC-General-99 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
SHANKARRAO विभाग 
&3 &3 PATIL HARSHAL OBC OBC-General-92 अन्न, नागरी पुरवठा व 
PRABHAKAR ग्राहक संरक्षण विभाग 
६४ Go CHAUGULE RESHMA Open Open-Female-% सार्वजनिक बांधकाम 
MAHADEV विभाग 
६५ ६५ PAWAR SAURABH OBC OBC-General-93 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
NARENDRA विभाग 
६६ ६६ Gaikwad Shubham OBC OBC-General-98 महसूल व वन विभाग 
Bhagawan 
६७ ६9 NAVNATH VILAS KHARAT NT(C) NT-C-General-4 अन्न, नागरी पुरवठा व 


ग्राहक संरक्षण विभाग 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
| २ ३ po ४ ५ & 
६८ ६८ KADAM MANISHA Open | Open-Female-4 नियोजन विभाग 
VISHVAMBAR 
&8 ६९ KANADE SUNITA Open Open-Female-& पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
MACHINDRA विभाग 
७० ७० RAUT AJAY SHANKAR OBC OBC-General-94 महसूल व वन विभाग 
७१ ७१ MORE RAHUL VIRBHAN OBC OBC-General-9& सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७२ ७२ CHEPTE SHYAMSUNDAR NT(D) NT-D-General-9 महसूल व वन विभाग 
SUDAM 
(93 (93 SANAP SHUBHANGI NT(D) Open-Female-9 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
DINKAR विभाग 
७४ ७9४ Vikrant Krushna Jadhav DT(A) DT-A-General-49 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७५ ७५ BHANGE TEJASVINI Open Open-Female-¢ नगर विकास विभाग 
RAJARAM 
७६ ७६ MANE SAMBHAuWI NT(C) । NT-C-General-§ सार्वजनिक बांधकाम 
SARJERAO विभाग 
७७ ७७ KHADE AKSHAY BALASO SC SC-General-9 वैद्यकोय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग 
७८ ७८ KHEDEKAR PRAFULL NT(B) | NT-B-General-9 कृषि, प्नुसंवर्धन, 
PANDURANG दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
७९ ७९ BHOSALE RAJSHREE RAM Open Open-Female-8& महयूल व वन विभाग 
८० ८० MOHITE SWAPNIL NT(B) | NT-B-General-2 विधि व न्याय विभाग 
PRABHAKAR 
८१ ८१ dhekale uma sadashiv Open Open-Female-90 वित्त विभाग 
८२ ८२ Shivale Gouri Gulab Open Open-Female-99 वित्त विभाग 
८३ ८३ CHAUGULE SWAPNEEL NT(B) NT-B-General-3 महयूल व वन विभाग 
LAXMAN 
८४ ८४ JOGDAND PAWAN ARJUN SC SC-General-2 वित्त विभाग 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
zal २ 3 Le ४ षु ६ 
८५ ८५ GAWADE SONALI Open | Open-Female-92 जलसंपदा विभाग 
RAGHUNATH 
८६ ८६ KUDKE RANI GAHININATH Open Open-Female-493 विमुक्त जाती,भटक्या 
जमाती ,इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 
Al) ८७ Sawat Komal Kisan Open Open-Female-48 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
८८ CC PARDESHI NITIN DT(A) DT-A-General-2 वित्त विभाग 
DAYAPALSING 
C8 C8 Ghawate Shital Mahadev Open Open-Female-494 जलसंपदा विभाग 
९० go navalpure rajashri nitin OBC Open-Female-49& We विभाग 
९१ ९१ KHINDE SHEETAL RAM Open Open-Female-49 अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
९२ ९२ POOJA BHAGWAN GORE OBC | Open-Female-92 नियोजन विभाग 
83 83 KURULKAR SHRADDHA Open Open-Female-98, सार्वजनिक बांधकाम 
SHANKARRAO विभाग 
Kees ९४ GHULE SHANKAR DT(A) DT-A-General-3 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
BHAGWAN विभाग 
Kas} gy ASHVINI SHANKAR CHATE NT(D) Open-Female-20 जलसंपदा विभाग 
९६ ९६ Ahiwale Amitkumar Anil SC SC-General-3 We विभाग 
९७ ९७ DHANAGAR ASHA SIDDHU NT(C) NT-C-Female-49 मृद व जलसंधारण विभाग 
९८ ९८ SHRUTI PRAKASH OBC | OBC-Female-9 विधि व न्याय विभाग 
NALKANDE 
ad a CHAUDHARI SANGITA OBC OBC-Female-2 जलसंपदा विभाग 
GOPAL 
१०० १०० KALE ASAWARI NT(C) | NT-C-Female-2 विधि व न्याय विभाग 
HARISHCHANDRA 


पृष्ठ १९ पैकी 93 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
Al Q 3 1 ४ षु & 
१०१ १०१ GHOTKAR SHWETA ASHOK OBC OBC-Female-3 शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग 
१०२ १०२ AJIT HANAMANT DIVATE SBC SBC-General 9 ग्रामविकास विभाग 
१०३ १०३ Nazirkar Seema Abaso NT(C) NT-C-Female-3 सामान्य प्रशासन विभाग 
१०४ १०४ PAWAR MAYURI KISAN DT(A) DT-A-Female-4 Heys व वन विभाग 
१०५ १०५ DEOKAR KALYANI OBC OBC-Female-? वित्त विभाग 
NAVNATH 
१०६ १०६ MUJAWAR SAHINA HASINA OBC OBC-Female-4 संसदीय कायं विभाग 
GOUSMAHMAD 
१०७ १०७ PAWAR ARATI RAJENDRA NT(B) NT-B-Female-9 वित्त विभाग 
१०८ १०८ KADAM KAVERI DHANAuI OBC OBC-Female-& मृद व जलसंधारण विभाग 
१०९ १०९ KUMBHARKAR SHRUTI OBC OBC-Female-9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
DATTATRAY 
११० ११० MULANI KARISHMA KARIM OBC OBC-Female-¢ We विभाग 
१११ १११ SALUNKE KALYANI SBC | SBC-Female- 9 आदिवासी विकास विभाग 
MAHADEV 
११२ ११२ LALIT CHINTAMAN MOULE ST ST-General-49 उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग 
११३ ११३ BHABAD SHITAL SHIVAuI NT(D) NT-D-Female-4 नगर विकास विभाग 
११४ ११४ PANDHRE NARESH GULAB ST ST-General-2 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
११५ ११५ GHODAKE MAYUR ARVIND Open Open-Sports-4 We विभाग 
११६ ११६ RAJPUT PIYUSH ATMARAM ST ST-General-3 सामाजिक न्याय व विठोष 
सहाय्य विभाग 
११७ ११७ SARIKA KANHIRAM DT(A) DT-A-Female-2 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


RATHOD 


विभाग 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
Pea २ ३ ee | 4 & 
११८ ११८ MALI SUDEEP PRAKASH OBC Open-Sports-2 महसूल d da विभाग 
११९ ११९ BHOYE SAHEBRAO ST ST-General-8 विधि व न्याय विभाग 
DHANRAJ 
१२० १२० Jadhav Sayali Hanumant SC SC-Female-4 सामान्य प्रशासन विभाग 
१२१ १२१ KASTURE PAWAN Open । Open-Sports-3 नगर विकास विभाग 
PRABHAKAR 
922 922 ATEL SWAPNIL OBC | OBC-Sports-4 नगर विकास विभाग 
PRAMODRAO 
923 923 SHEWALE NILESH OBC PH Hearing महसूल d da विभाग 
PUNJARAM Impairment 
१२४ १२४ TOTAWAR VARSHA ST ST-Female-4 शालेय शिक्षण व क्रीडा 
RAMESHRAO विभाग 
१२५ १२५ Sangita Ramnath Bhojane ST ST-Female-2 महसूल ववन विभाग 
१२६ १२६ PATIL AMOL PRATAPRAO NT(C) । NTC-Sports-4 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


उमेदवारांसाठी रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 

उमेदवाराची जन्मतारीख 
उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 
उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 
उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 
म.लो.आ. ने ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 
उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 
उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-आओ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदया, 


मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, दिनांक १७ -०५-२०१९ नुसार मी 


विभाग/कार्यालयात दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 


कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
टीप: 

(१ नियतवाटप केलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे 
(सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) पाठवावे. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही 
असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी 

(२) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 
शिफारस यादीतील क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


क्रमांक : (विभाग/कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक : 


प्रति, 


अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० O32, 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, 
दिनांक १७-०५-२०१९ चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील नियुक्‍तीकरीता आवऱ्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेश 
निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत 
नियुक्‍ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज (उमेदवाराने आयोगास सादर 
केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत) सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (सही व पदनाम) 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


मंत्रालयीन विभाग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालय यांचे पत्ते 

अवर सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 
अवर सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२०४८५०४/२२७९३८०० 
अवर सचिव (आस्थापना), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, ५ वा मजला, 
दालन क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई yoo ०३२. दुरध्वनी 
क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 
अवर सचिव (आस्थापना), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार), ४ था मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 
अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१९७, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 


अवर सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 


अवर सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२१९ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 

अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 

अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, २२८२०२०१ 
अवर सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३४१८ 

अवर सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, 3 रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 

अवर सचिव (आस्थापन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 


१९ |अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकीय इमारत, 


अवर सचिव (आस्थापन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
शासकीय इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 
अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला, मंत्राळय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०३१ 
अवर सचिव (आस्थापना), पर्यावरण विभाग, १५ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२८७३७५५, २२७९३१३१ 
अवर सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१७ (विस्तार), मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६४२ 
अवर सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ४ था मजला, दालन क्र.४३९ (विस्तार), मंत्रालय , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३९१४ 
अवर सचिव (आस्थापना), महिळा व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९४१४१, २२८२४९६६ 
अवर सचिव (आस्थापना), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९३९६७/२२०४८३०६/२२०४७२३६ 
अवर सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ७ वा मजला मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४१८३/२२०२५६०८ 
अवर सचिव (आस्थापन), अल्पसंख्याक विकास विभाग, ७ वा मजला, दालन H.909 (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२०२५४०८ 

अवर सचिव (आस्थापन), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालयासमोर, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२०२५९३३/२२७९४१७० 
अवर सचिव (आस्थापना), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
१ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. 
अवर सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,५ 9/2, ७व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महषि कर्वे मार्ग, 
कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दुरध्वनी क्र.२२७९५९०० 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


मी लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : 64 © व ८ वा मजला, कुपरेज Beets Pew gare, महर्षि wd मार्ग कुपरेज, मुंबई ४००७०२१ दूरध्वनी-२२७५५५०० फॅक्सःरर८८००र्ध 
we कार्यालय : बेक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, पोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :९२६७०२१०/१४८)/२४८,२२१७०२२२२, फॅक्स : २२६७३५१८ 


ई-मेल — sec.mpsc@maharashtra.govin वेबसाईट - www.mpse.gov.in, https :/mahampsc.mahzonline.gov.ini 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा MUTA, गट-ब मुख्य परक्षा- २२९८ 7 
अधिसूचन! क्रमांक : एनओटी-३६१८/सीआर-३१/२०१८/तीन 
जाहिरात क्रमांक १४/२०१८, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ नुसार आयोगामार्फत दिनांक १३ मे, २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा 
अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या राज्य कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी व पोलीस उप निरीक्षक पदासाठीचा दिनांक ९ जुले, २०१८, १० जुले, 
२०१८ व ११ जुलै, २०१८ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे अनुक्रमे राज्य कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी ब पोलोस उप निरीक्षक 
संवर्गाकरीता आयोजित मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील :- 


वो जाहिरात 


2 परीक्षा == दिनांक | जिल्हा केद्र 
याक परीक्ष र व दिनांक । जिल्हा केंद्र 


रनिवार, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१८ = eae नागपूर, मुंबई व पुणे 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २० & 0 
संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ 


र i 
ORE | रविवार Facto दिनांक २ सप्टेंबर, २०१८ | औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे 
RRR | a ter उप Biles रविवार, दिभांक २ सप्टेंबर, २०१ रंगःजाद, नागपूर, मुंबई व पु 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेवर क्रमांक : : = मला ss ce vad oe 
३४/२०१८ | राज्य वर निरीक्षक 3 Rae Ye रविवार, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ | ET 
वतत प लाल व ——____ 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परोक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ Sanne? ae ee - 
¥ ८ a8 ‘ शनिवार, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१८ । औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे 
२५५२०१८ | सहायक कक्ष अधिकारी _ 1 दि की a eee eee 
२. विषयांकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परोक्षा - २०१८ मधून भरण्यात येणा-या विविध संवर्गातील एकूण ५४७ पदांचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे:- न ग कक जा भ 


अ.जा. tals 5A. A, | | a ,मा.ब. एकूण a ae 1 एकूण 

प्रवर्ग .ज. .ज. .मा.प्र. ~ | खुला 
- ( मागासवर्गीय | पदे 
| १२६ 


पदसंख्या र अ १० |. , ५९ | BRR | 


१ a वभ कण डड शिका 
राज्य कर , गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३४ पदे) 


पदसंख्या र क आत ae लिक ees र क ae ee 
रिक्‍त जागां हाय सामाजिक/समांतर आरक्षणा 9 
(सवसाधारण | कका ae if oe ee 


at 
(२) महिला 


र 
8 —. 


aaa = 
Se ee a Gee 
एकूण पदे ६ - (१)अंधत्बः'किंवा क्षीणदृष्टी - २ पदे (२) Hk दोष - २ पदे 


प उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३८७ पदे) शक शा a 
wo | २४ et १७ J ७ [| ९३ [| ¢ 7 8 é १९३ oT १९४ | ३८७ 
पर्वसा a । १२६ २५२ | 


११५ 
२० 


३. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

३.९ वर नमूद केलेल्या संवर्गातील पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल/वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 

३.२ महिला व खेळाडूंसाठी असलेले समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत (Compartmentalised) आहे. 

३.३ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ 
आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.४ महिला व खेळाडूसाठीचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.५ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दाबा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी 
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

३.६ FT (आ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्ततीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित 
वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अंद्ययाबत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

३.७ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच बयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.८ प्राविण्य पात्र खेळाडू आरक्षणाचा दाबा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रोडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत पूर्व परीक्षेचा 
अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वीचे सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले क्रीडा प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे आवश्यक 
आहे. तसेच त्यांची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबत ब तो खेळाडू उमेदवार कोणत्या संवर्गातील (गट-अ ते गट-ड) 
खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयीच्या wer पडताळणीबाबतचा संबंधित विभागीय उपसंचालकांचा अहबाल मुख्य परीक्षेचा 
अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचा अथबा तत्पूर्वीचा असणे आवश्यक आहे. | 

३.९ संचालक, क्रीडा ब युबक सेवा संचालनालय किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त 
खेळाडू आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरवणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

३.९० क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयी मुख्य परीक्षेस अर्ज 
सादर करण्यापूर्वीच्या अंतिम दिनांकाचे अथवा तत्पूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले क्रोडा पडताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
केले तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदाबर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

३.९९ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक संकीर्ण १०१२/प्र.क्र.२१३/बि.प्र. - ४, दिनांक ११ मार्च, २०१६ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील दोष व चलनवलन 
विषयक दिव्यांगता किंबा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे दिव्यांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार सहायक कक्ष अधिकारी 
व राज्य कर निरीक्षक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

३.१२ शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक उसप्रे-०३९८/सीआर-४५७/भाग-२/पोल-५ अ, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००३ नुसार दिव्यांग उमेदवार 
पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता पात्र नाहीत. 

३.९३ दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.९४ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेकी असतील. 

३.९५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.९६ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक 
प्रणालीदबारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

३.१७ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावरील पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.९८ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवगींयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सबलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. 

३.१९ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व 
उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित 
प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातील माहिती 
अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

३.२० राज्य कर निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील नियुकतीसंदर्भात "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने ब पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५" तसेच तदनंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीजाबत 
४.९ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित ब किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र 
उमेदवारांना, ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार आयोगाच्या पूर्व परवानगीने लेखनिकाची मदत घेता येईल व आयोगाच्या 
पूर्व परवानगीने अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 
४.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्ब परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 


४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

४.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर 
कळविण्यात येईल. 

४.६ दिव्यांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष सूचना, संबंधित 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍ती” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 

५. वेतनश्रेणी :- रूपये ९,३००-३४,८०० (ग्रेड पे- ४,३००) अधिक नियमांनुसार भत्ते. 


६. पात्रता :- 
६.१ भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
वय 
se as) वयोमर्यादा = ae प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, 
= संवर्ग गणण्याचा गाते खेळाडू व अल्पसेवा राजादिष्ट दिव्यांग 
दिनांक मागासवर्ग अमागास । मागासवर्गीय अधिकारी उमेदवार 


अमागास | मागासवर्गीय | अमागास | मागा य 


२ । राज्य कर निरीक्षक | १मे२०१८ | ac ३८ ४३ we 


aera a क डर 


६.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केलो जाणार नाही. 
६.४ शैक्षणिक अर्हता :- 

६.४.१ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

६.४.२ पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र आहेत. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता 
घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित 
केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

६.४.३ अंतर्वासिता (Intemship) किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहोजे. 

६.४.४ उमेदवाराला मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 


वयाच्या ४५ 
वर्षापर्यंत 
वयाच्या ४५ 
वर्षापर्यंत 


ae उंची - १६५ से. मी. (अनवाणी) ane | कमी) 
(२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. 
फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक 
७. :- 
७.९ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 
७.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी कलेल्या नियमानुसार 
बिभागीय/व्यावसायिक परीक्षा 
७.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर तो व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा । 
७.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणोबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 
८. परीक्षेचे टप्पे - hi” र 
८.१ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यांत येईल :- 


72 D मुख्य : सचे आवड: ह &.जाहा . ie = पव र 
[aad om गण. 55 ण 


“ 


राज्य कर निरोक्षव मुख्य परीक्षा : 
मख्य 'परौक्षा, शारौरिक २०० 
| मुख्य परोक्षा, चाचण : 
010000: बही व मुलाखत _ १०० A 
6.2 प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता विहित करण्यात आलेल्या परीक्षा योजना ब 3 अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. याबाबतचा सविस्तर 


तपशील आयोगाच्या संकेतस्थळावरील "स्पर्धा परीक्षा" अंतर्गत "परीक्षा योजना" विभागातील "महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची 
परीक्षा योजना" मध्ये उपलब्ध करुन दिला आहे. 


८.३ मुख्य परीक्षेचा संयुकत पेपर क्रमांक १ तसेच प्रत्येक संबर्ग/पदाकरीता स्वतंत्रपणे घेण्यात येणा-या पेपर क्रमांक २ चे गुण एकत्रित करुन प्रत्येक 

परीक्षेची निकाल प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. 

८.४ शारीरिक चाचणी (फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता) :- 

८.४.१ मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे शारीरिक चाचणीसाठी अ्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणी द्यावी लागते हे विचारात घेऊन 
उमेदवारांनी वेळीच त्यासाठी सराब व पूर्वतयारी करावी. मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालानंतर सर्वसाधारणपणे दोन आठवड्याच्या अंतराने कधीही 
शारौरिक चाचणी आयोजित केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याच्या कारणास्तव शारीरिक चाचणीचे दिनांक बदलून मागता 
येणार नाहीत किंबा त्याबाबत तक्रार करता येणार नाही. 

८.४.२ आयोगाकडून शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम निश्‍चित होताच तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच, आयोगाच्या 
ऑनलाईन अर्ज प्रणालीतील संबंधित पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे कळविण्यात येईल. 

८.४.३ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या दिनांकास ब ठिकाणी संबंधित उमेदवाराने शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. शारीरिक 
चाचणीसाठी निश्‍चित केलेल्या दिनांक ब वेळेमध्ये बदल करण्याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही व त्यामुळे उमेदवाराची शारीरिक 
चाचणीची संधी वाया गेल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची असेल. 

८.४.४ वैद्यकीय कारणास्तब शारीरिक चाचणीचा दिनांक बदलून देण्याची विनंती करणा-या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या 
आजार/दुखापत, त्याचे स्वरुप, गांभीर्य ब सत्यता तपासणीसाठी लगेचच आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस सक्षम वैद्यकीय मंडळापुढे 
पाठविण्यात येईल.तसेच वैद्यकीय मंडळाने फिटनेस (11८55) प्रमाणपत्र प्रदान केले तरचं त्यांना आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस 
शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येईल. 

८.४.५ वैद्यकीय कारणास्तब शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत सत्यता तपासणीनंतर वैद्यकीय मंडळाकडून प्रतिकूल 
अहवाल प्राप्त झाल्यास संबंधित उमेदवाराला शारीरिक चाचणीची संधी नाकारण्यात येईल. अशा प्रकरणी आयोगाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न 
समजून संबंधित उमेदवारांवर कायदेशीर कांरवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची संबंधित परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येऊन ena 
स्वेच्छाधिकारानुसार आयोगामार्फत आयोजित सर्ब परीक्षा ब निवडीपासून उमेदवाराला प्रतिरोधित (Debar) करण्यात Ager. Tea 
संबंधित उमेदवारांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

८.४.६ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत तसेच समर्थनीय कारणासह अर्ज केलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणीचा दिनांक व वेळ बदलून देण्याच्या 
विनंतीबाबत आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार, विचार करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरणी आयोगाने विनंती अमान्य केली असेल तर संबंधित 
उमेदवाराला पूर्व नियोजित वेळापत्रकानुसार निश्‍चित केलेल्या दिनांक व वेळेनुसार शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित रहावे लागेल. तदनंतर 
उमेदवाराला पुढील संधी दिली जाणार नाही. 

८.५ प्रमाणपत्र पडताळणी :- 

८.५.१ फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता :- 

(९७ लेखो परीक्षा व शारीरिक चाचणीच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार तसेच आयोगाने 
निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेस घेण्यात येतील. 

(२) मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/अधिसूचनेतील अर्हता/अटी व शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे तपासली 
जाईल आणि अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाईल. 

(३)  पात्रतेसंदर्भातील अथवा विविध सवलती संदर्भातील विहित नमुन्यातील मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास कागदपत्रे सादर करण्याकरीता 
कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच, संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल ब मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल. 

(४) लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यात येईल. 

८.५.२ राज्य कर निरीकूषक ब सहायक कक्ष अधिकारी पदाकरीता :- । 

(९) सहायक कक्ष अधिकारी तसेच राज्य कर निरीक्षक पदाच्या संबंधित लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 
प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-यांकडून बोलविण्यात येईल. 

(२) आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सीमारेषेनुसार शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी ळू 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-यांकडून तपासली जाईल. @ 

(३) अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 

(४) अर्जातील दाव्यानुसार विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची शिफारस/नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरीता कोणतीही 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 

(५) वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-यांकडून निश्‍चित 
करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेस घेण्यात येतील. त्याकरीता उमेदवारास 
स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

(६) अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 

९. मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 

९.१ महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब 'पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या 
आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अहता ब अन्य अटींची दिनांक २७ जुळे, २०९८ रोजी किंबा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य 
परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. _ यी; 

९.२ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या 
https://mahampse.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. 

९.३ पूर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जादवारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
करणे आवश्यक राहील. 


4A» 


९.४ एकापेक्षा अधिक संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास प्रत्येक संवर्ग/पदासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक 
संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. 
१०. शुल्क (रुपये) : १०.१:- अमागास - रु. ५२४/- १०.२ :- मागासवर्गीय - रु. ३२४/- 
१०.३ प्रत्येक संवर्ग/पदार्करीता स्वतंत्र अर्ज करुन शुल्क सादर केलेल्या उमेदवारांनाच संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेकरीता पात्र समजण्यात येईल. 
११९. अर्ज करण्याची पद्धत :- | 
११.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
१९.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक १३ 
जुले, २०१८ ते २७ जुले, २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpse.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
११.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. 
अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 
११.५ आयोगास चुकोची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
११.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

११.७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 

११.७.२ 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिक वर क्लिक करावे. 

११.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. '(॥]31' 

लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now' अशी लिंक उपलब्ध असेल. 

११.७.४ 'Pay Now | या लिक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाद्वारे 

११.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

११.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 

भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

११.७.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 

बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

११.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 

अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

११.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची 

प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २७ जुळे, २०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर TST बंद होईल. 

१९.७.९० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ३० जुले, २०१८ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत मरणे बंधनकारक 

आहे. विहित दिनांकानंतर परोक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 

११.७.१९ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे 
याची स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने. अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

११.८ केंद्र निवड :- ी , 

११.८. परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेद्वाराल! परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता "माझे खाते" मधील संबंधित परीक्षेची 
निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा". या. पर्यायाबर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. केंद्राच्या 
क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची निवड 
केल्यानंतर सेव्ह बटनावर ors केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

११.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्थाय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यबाही त्यानंतर लगेच येणा-यः पुढील कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

११.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्र निवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हा केंद्रावर किंवा 
नजिकच्या जिल्हा केंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण ब आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

११.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 

१२. प्रवेशप्रमाणपत्र :- | 

१२.१ मुख्य परीक्षेचा संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ तसेच उमेदवार ज्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र ठरला आहे, त्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य 
परीक्षेच्या पेपर क्रमांक २ करीता स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे. ७ दिवस अगोदर उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. त्याची प्रत संबंधित पेपरपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१२.२ प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी प्रत्येक पेपरकरीता उमेदवाराने स्वत:चे स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१२.३ परीक्षेस येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड 
प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतीही दोन मूळ ओळखपत्रे तसेच त्यांच्या छायांकित प्रती (दोन वेगवेगळया ओळखपत्रांच्या) सोबत 
आणणे अनिवार्य आहे. 


डर 

१२.४ आधार कार्डच्या ऐबजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAD च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या 
उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar 
ceneration) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह कलर प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- 
आधार oy मानण्यात येईल. 

१२.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झालयासंबंधी अधिसूचित 
केलेले राजपत्र किंबा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे. : 

१३. परीक्षेस प्रवेश 

१३.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा सूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने 
परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

93.2 डिजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून 
बापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) FATAL प्रकारची साधने/ 
साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या बापरासाठी इतरांची 
मदत घेण्यास सकत मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची ब त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१३.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 
किंवा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१४. ढायोमॅट्रिक पडताळणी : 

९४.१९ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

९४.२ बायोमेट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

९४.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रद्द होवू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. यास्तव, उमेदवारांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, रसायन 
इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

९४.४ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ((11)/1) द्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक सुविधेद्वारा त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक माहिती लॉक केली असल्यास त्यांचे परीक्षेच्या 
वेळो आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) व पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न होण्याची शक्‍यता आहे. परीक्षेच्या वेळी आधार 
क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) असणे 
आवश्यक आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / मुलाखत / शारिरीक 
चाचणीस उपस्थित राहण्यापूर्वी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ((11)/1) च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) 
करुन प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 

१५. प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील ' महाराष्ट्र दुव्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची परीक्षा 
योजना' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अबलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती व अधिसूचना 
अधिकृत समजण्यात येईल. 

१६. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१७. सविस्तर अधिसूचना आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaontine.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. सुनिल अवताडे 
दिनांक : १३ जुलै, २०१८ उप सचिव 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


11---::-1041010.. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, क्या , शारीरिक चाचणी, प्रमाणपत्र पडताळणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, 
अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास ब वापरण्यास Ga मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी सर्ब आवश्यक 
मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. 


e 


